लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) 
विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-लेखाशि-२०२४/प्र.क्र.०४/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग-४, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) 
विद्यापीठ, नागपूर अधिनियम, दि.२४.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ (एलआयटी विद्यापीठ) अधिनियम, २०२३ ला 
मा.राज्यपाल महोदयांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि.२४.०८.२०२३ रोजी प्रसिध्द 
केला आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि.२९.०८.२०२३ अन्वये या अधिनियमाचा नियत दि.२९.०८.२०२३ 
निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर 
अस्तित्वात आले आहे. या विद्यापीठासाठी आवश्‍यक खर्च भागविण्याकरीता स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठासाठी येणाऱा 
आव्यक खर्च भागविण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


लेखाशीर्ष Budget Head 
प्रशासकीय विभाग: उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग Admin Dept: Higher and Technical Education 
मागणी क्रमांक. डब्ल्यू-२ Demand No. W-2 
प्रधान लेखाशीर्षे : २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण Major Head 2202, General Education 
उपप्रधान लेखाशीर्ष: 03, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण Sub Major Head 03, University and Higher Education 
गौण शीर्ष : १ 02, विद्यापीठांना सहाय्य Minor Head 102, Assistance to Universities 
गट शीर्ष: (००) Group Head (00) 
उप शीर्ष: (३६) Sub Group Head (36) 
कार्यक्रम/अनिवार्य :- (कार्यक्रम) Scheme/Commited:- Scheme 
गट क्षेत्र :- ११ सामाजिक व समुदाय सेवा Group Sector:- 11 Social and Community Services 
उप क्षेत्र :- 09 - सर्वसाधारण शिक्षण Sub Sector :- 01 - General Education 
गौण क्षेत्र :- 002 - उच्च व तंत्र शिक्षण Minor Sector :- 002- H.T.E.D 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०२४/प्र.क्र.०४/विशि-२ 


योजनेचे नाव :- लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान | Scheme Name:- Development Of Laxmi Narayan 
विद्यापीठाचा विकास Innovation Technology University 

संगणक संकेतांक HATH: (2202 K3§) Computer Code:- No (2202 K936) 

उद्दिष्टे - 39, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) Object :- 31, Grants-in-aid (Non Salary) 


३. सदर झासन निर्णय हा महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी) एक, महाराष्ट्र, मुंबई यांचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. संःख.वि/चा-१ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/यु ओ आर-१८२/२०२३-२४/१२२३ 
दि.२२.०२.२०२४, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१४/१४७१ दि.१०.०५.२०२४ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१८/व्यय-५/दि.२७.०५.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१४५४५९५८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PRATAP 
PANDURANG LUBAL 


(प्रताप पां.लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


mM 2-८ 0८ Av A 


उप सचिव (विशि) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


9 
८ 


vo 


१०) कुलसचिव, लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआयटी) विद्यापीठ, नागपूर. 
११) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, नागपूर 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३) अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


